गो.सी.टोम्पे महाविद्यालय सार्वजनिक 
ट्रस्ट, चांदूर बाजार, जि.अमरावती 
संचालित निर्मिती पब्लिक स्कूल, चांदूर 
बाजार, जि.अमरावती शाळेचे नानोरी 
रोड, चांदूर बाजार, जि.अमरावती येथे 
स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४७३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ/ 
क/१०६/२०१९, दिनांक ०६ जानेवारी, २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
गो.सी.टोम्पे महाविद्यालय सार्वजनिक ट्रस्ट, चांदूर बाजार, जि.अमरावती संचालित निर्मिती 
पब्लिक स्कूल, चांदूर बाजार, जि.अमरावती या इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे 
(इयत्ता १ ली ते ५ वी), स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर नानोरी रोड, चांदूर बाजार, जि.अमरावती येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे संस्थेच्या स्वत:च्या इमारतीमध्ये स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर 
शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शार्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(२) सदर झाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४७३/एसएम-१ 

(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर छाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०११६१०४९७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


'y 
IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
Pp RAVI N RAJARAM EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=8¢c298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865eda34959 
6977१97789. 


MUNDHE hao eer meal 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 
अध्यक्ष/ सचिव, गो.सी.टोम्पे महाविद्यालय सार्वजनिक ट्रस्ट, चांदूर बाजार, 
जि.अमरावती 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


oc “७ AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


